श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी येथील 
कंत्राटी कर्मचा-यांना त्यांच्या पाल्यांचा सन २०१९-२० 
या वर्षाचा शैक्षणिक शुल्क परतावा करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.सासंवि-१०२०/२९६/प्र.क्र. ११०/का-१६. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-०५ ऑक्टोंबर, २०२०. 


संदर्भ:- १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, 
यांचे जा.नं.एसएसएस/वशी/आस्था/५०४२/२०२०, दि.२१.०३.२०२०. 


२) शासन आदेशा क्र.सासंवि-१०१९/३७२/प्र.क्र.9८/का-१६,दि.२४.०६.२०१९. 
IRA आदेशा 
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या आस्थापनेवरील स्थायी 


कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पाल्यांच्या शौक्षणिक फीचा परतावा करण्यात येतो . त्याच धर्तीवर तसेच 


संदर्भाकित शासन आदेश क्र. (२) अनुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना देण्यात आलेल्या 


शैक्षणिक शुल्काच्या परताव्यानुसार सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता, श्री साईबाबा 


संस्थानच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांच्या शौक्षणिक 


फीचा परतावा करण्यास आणि त्याकरिता होणाऱ्या अंदाजे रु.५० लक्ष इतक्या खर्चास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर seal आधारे संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना इतर कोणताही सेवाविषयक 


किंवा आस्थापनाविषयक लाभ अथवा स्थायित्वाच्या अन्य सुविधांसाठी संस्थानवर दावा करता 


येणार नाही. याकरिता श्री साईबाबा संस्थानाद्वारे सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून लेखी हमीपत्र 
घेण्यात येईल. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांनी उपरोक्‍त 


शासन आदेशाची अंमलबजावणी करुन झालेल्या खर्चाचा विवरणपत्रासह कार्यपूर्तता अहवाल 


शासनास सादर करावा . 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंवि-१०२०/२९६/प्र.क्र. ११०/का-१६. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००५११५०५६९७१२ 


असा आहे. हा area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by SUNITA PARAG SALUNKE 

N ITA p A RA DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a9ee0eef2d14d407f36dd3610d7d17b1 9cc85c5da3c6493dd 
1b6379b15e3372e, 


serialNumber=8f3e3dd76ae275cc1afa0cObe4edf609c0420709b30d7 
478f9b8cff1 b4acde7d, cn=SUNITA PARAG SALUNKE 
Date: 2020.10.05 11:56:26 +05'30' 

(सुनिता साळुंके) 


कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग 
प्रति, 


१) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी , विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२) अध्यक्ष,श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी,ता.राहता, जि.अहमदनगर. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी,ता.राहता, 


जि.अहमदनगर. 


४) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड नस्ती / का.१६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


